राज्य/सावित्रीबाई फुले आदर्श 
शिक्षक पुरस्कार सन २०१७-२०१८ 
राज्य निवड समितीची नियुक्‍ती. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पीटीसी-२०१८ / प्र.क्र.७9/टीएनटी-४. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ जुले, २०१८ 


१) शासन निर्णय शिक्षण व समाजकल्याण विभाग क्र. पीटीसी- २१६१/फ, 
दिनांक- १२/०१/१९६२ 

२) शासन परिपत्रक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग विभाग क्र. पीटीसी- 
२०१६/प्र.क्र.९८/टीएनटी-४ , दि.२१ जुले, २०१६ 

3) शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
क्र.शिसं/राशिपु/२०१७-१८/२६१/विद्या शाखा,८०९७ दि.२०.११.२०१७ 


शासन निर्णय:- 


सन २०१७-२०१८ या वर्षाकरीता राज्य व सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी 


जिल्हा निवड समितीकडून आलेल्या शिक्षकांच्या शिफारशीवर,शिक्षकांच्या गुणवत्तेनुसार अंतिम निवड 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्य निवड समिती नियुक्‍त करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र शासकीय सदस्य (गट-अ) पद 

शीं शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), अध्यक्ष 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे सदस्य 
श्री.यु.जे.करवंदे,प्राचार्य,एस.एम.टी.टी.महाविद्यालय, सदस्य 
ल्हापूर. 

री शिक्षण सहायक संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.) सदस्य सचिव 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


अज्ञासकीय सदस्य (गट-ब) 


4 प्रा.मोतीराम देशमुख, प्राचार्य, महात्मा गांधी विद्यामंदिर सदस्य 
संचलित कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय हरसुल, 
ता.त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक 

६ डॉ. नलिनी पाटील, प्राचार्य, एस.एन.डी.टी. बी.एड कॉलेज, सदस्य 
पुणे. 

a श्री.अनिल कंगानी, मुख्याध्यापक, गुरुकुल (माध्यमिक) सदस्य 


आश्रमशाळा, देवळापार, ता. रामटेक, जि. नागपूर 


२. शिक्षक पुरस्कारासाठी अंतिम निवड करतांना दि.२१ जुले २०१६ च्या शासन परिपत्रकातील 
तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. निवडी संदर्भात आवऱ्यक ती गुप्तता राखण्याची दक्षता निवड 


समितीने घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०१८ / प्र.क्र.9/टीएनटी-४. 


३. वरील निवड समितीचे गट-अ मधील अ.क्र. १, २ व ४ येथील सदस्य, तसेच प्राचार्य, 
एस.एम.टी.टी. महाविद्यालय कोल्हापूर चे प्राचार्य हे शासकीय सदस्य असल्याने त्यांची समितीच्या 
कामाकरीता होणाऱ्या प्रवासभत्ता व दैनिक भत्त्याची देयके, त्यांच्या वेतन व भत्त्याची देयके ज्या 
लेखाशिर्षाखाली काढली जातात त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 
४. अनुक्रमांक ५, ६ व ७ वरील अशासकीय सदस्यांना समितीच्या कामकाजासाठी प्रवासभत्ता व 
दैनिकभत्ता नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या दराने देण्यात यावा. मात्र त्यांना विमान प्रवास आणि रेल्वेच्या 
वातानुकुलीत प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. 
५. या सदस्यांचा प्रवासभत्ता व दैनिक भत्याचा खर्च "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण 
८०, सर्वसाधारण, ००१, संचालन व प्रशासन (००)(०१) शिक्षण संचाळक (२२०२ १०९१)११, देशांतर्गत प्रवास 
खर्च (दत्तमत्त)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-२०१९ च्या मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. अशासकीय सदस्यांची देयके शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे यांच्या कार्यालयाकडून अदा केली जातील. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१६१६४३३०८९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by J. 5. Raskar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 


Education And Sports Department, 
a S a [| postalCode=400032, st=Maharashtra, 
e e 2.5.4.20=04640d2030eaa3854379434ab85482042a07 
2e8a601095b5f7aa8d67b9b02dbz2, cn=J. 5. Raskar 
Date: 2018.07.16 16:43:59 +05'30' 


(ज.शि.रासकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍्त(शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
३. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
४. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
५. श्री.यु.जे.करंवदे,प्राचार्य,एस.एम.टी.टी.महाविद्यालय, कोल्हापूर. 
६. प्रा.मोतीराम देशमुख, प्राचार्य, महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित कला, विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय हरसुल, ता.त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक 
७. डॉ. नलिनी पाटील, प्राचार्य, एस.एन.डी.टी. बी.एड कॉलेज, पुणे. 
८. श्री.अनिल कंगानी, मुख्याध्यापक, गुरुकुल (माध्यमिक) आश्रमशाळा, देवळापार, ता. रामटेक, 
जि. नागपूर 
९. सर्व जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक),सर्व शिक्षण निरिक्षक,बृहन्मुंबई. 
१०. मा. मुख्यमंत्राचे यांचे खाजगी सचिव,मुख्यमंत्र्याचे कार्यालय,मुंबई. 
११. मा.मंत्री,शालेय शिक्षण यांचे fears कार्यकारी अधिकारी. 
१२. मा.अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक. 
१३. मा.प्रधान सचिव,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,मंत्रालय, 
१४. सचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१५. निवड नस्ती, टीएनटी-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


